महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या 
नियामक परिषदेत (Governing Council) 
सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, कौडल्य 
विकास व उद्योजकता विभाग यांचा “सदस्य” 
म्हणून समावेश करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१७/प्र.क्र.८७/अभियान-१, 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : १ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
कौविउ-२०१६/प्र.क्र.9७/अभियान-१, दिनांक ०३/०७/२०१७. 
२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक 
कौविउ-२०१७/प्र.क्र.२१८/अभियान-१, दिनांक ०८/०२/२०१८. 


प्रस्तावना : 


कौडल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या दिनांक ०३/०७/२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीची संस्था नोंदणी नोंदणी अधिनियम, १८६० 
अंतर्गत नोंदणी करण्यास व संस्थेच्या Memorandum of Association (MoA) ला मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या नियामक परिषदेत (Governing Council) 
सद्य:स्थितीत एकूण ११ सदस्य असून अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग हे पदसिद्ध अध्यक्ष व आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे 
पदसिद्ध सदस्य सचिव आहेत. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या Governing Council मध्ये 
सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग या og पदसिद्ध 
अधिकाऱ्यांचा “सदस्य” म्हणून समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या Governing Council मध्ये खालील अधिकाऱ्यांचा 
“पदसिद्ध सदस्य” म्हणून समावेश करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य (03) 


२) अवर सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य (०३) 


२. त्यानुसार आयुक्त, pied विकास, रोजगार व उद्योजकता यांनी महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटीच्या Memorandum of Association (MoA) मध्ये आवश्‍यक ते बदल HOA 
त्यास मा.धर्मादाय आयुक्‍त, वरळी, मुंबई यांची मान्यता घेण्याबाबतची आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 


शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१९/प्र.क्र.८७/अभियान-१ 


३. सदर छासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११९११०६०७३१०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
S a Nn t (0 ५ h V | t h a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill Development 
Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ca575 1 ffedbb0OSfdff34ab6ac 183 19d061483d7d35e20f744 
€251360f7920a, 
i 


serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500F 
(0 a e e489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2019.11.19 11:10:34 +05'30" 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.राज्यमंत्री, Greg विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 
६. सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. डॉ.रघुनाथ माशेलकर, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, CSIR, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, पाषाण रोड, 
पुणे-४११००८, 
९. श्री.रतन टाटा, अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट, मुंबई, 
१०. श्रीमती किरण मुजुमदार-शॉ, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, बायोकॉन लिमिटेड, 
बंगळुरू, कर्नाटक, 
११. प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार, 
१२. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई, 
१३. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामिण विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 


Page 2 of 3 


शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१९/प्र.क्र.८७/अभियान-१ 


२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२३१. 
३२. 
३३. 


३४. 
३५. 
३६. 
३७. 


२८. 
३९. 
8०0. 
oF. 
82. 
8२३. 
OB. 
४५. 
8६. 
8७. 
oc. 


४९. 


& 0, 


२२. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, सी.बी.डी. 


बेलापूर, नवी मुंबई, 

सदस्य सचिव, राजीव गांधी सायन्स अँण्ड टेक्नॉंलॉजी Hs, मुंबई, 

कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 

कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

कुलगुरु, महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, 

कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक, 

कुलगुरु, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT), मुंबई, 

अध्यक्ष, इंडियन मर्चटस्‌ चेंबर, मुंबई, 

अध्यक्ष, कॉन्फिडरेडान ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (Cll), 

संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेडान अँण्ड रिसर्च (885), पुणे, 

संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), मुंबई, 

संचाळक, Society for Innovation & Entrepreneurship (SINE), द्वारा इंडियन इन्स्टिट्यूट 
ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), FS, 

संचालक, विश्वेश्वरय्या नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VNIT), नागपूर, 

संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ़ मॅनेजमेंट (॥॥), नागपूर, 

संचालक, महाराष्ट्र हायब्रिड Risa कंपनी लिमिटेड (MAHYCO), जालना, 

श्री.दिनेशञ बाबुराव सूर्यवंशी, सहाय्यक प्राध्यापक, श्रीमती नरसम्मा हिरय्या एज्युकेशन ट्रस्टचे 
आर्टस, कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, किरण नगर, अमरावती, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-२), महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा-१), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा-२), महाराष्ट्र, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्यकारी अधिकारी, 

संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, pleted विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

निवड नस्ती. 


Page 3 of 3 


